भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम १८७२ अंतर्गत 
श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२” यांची "विवाह नोंदणी 
निबंधक” म्हणून नियुक्‍ती करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनोंका-२०१९/१३९७/प्र.क्र.४४८/कु.क 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- Yoo ००१ 
तारीख: २५ नोव्हेंबर, २०२२ 


प्रस्तावना - 


श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांची भारतीय ख्रिश्चन 
विवाह अधिनियम १८७२ (कायदा क्र.१५/१८७२) मधील कलम ७ नुसार "विवाह नोंदणी निबंधक" म्हणून 
पुढील आदेशा होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 
२. श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य sare विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना "विवाह नोंदणी 
निबंधक" म्हणून काम पाहण्यासाठी रु.१००/- दरमहा विशेष वेतन देण्यासही मंजूरी देण्यात येत आहे. 
३. श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी भारतीय ख्रिश्चन 
विवाह अधिनियम १८७२ मधील कलम ५४,५५ व ६२ च्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
४. श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी प्रत्येक ३ 
महिन्यामध्ये केलेल्या विवाहाच्या नोंदी प्रमाणित तथा निर्गमित केलेल्या विवाह प्रमाणपत्राचा गोषवारा, 
त्याची नोंदवही व त्याचा त्रैमासिक अहवाल आरोग्य विभागाला तसेच विवाह नोंदणी बाबत संबंधित विवाह 
निबंधकाना तसेच नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांना वेळच्यावेळी पाठवावा. 
५. श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना "विवाह नोंदणी 
निबंधक म्हणून नियुक्‍ती संबंधीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील भाग-४ अ मध्ये प्रकाशित 
करण्यात येत आहे 


झासन निर्णय क्रमांकः विनोंका-२०१९/१३९७/प्र.क्र.४४८/कु.क 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२५१११५२६२३१७ 
क्र. असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
॥॥:॥॥॥)(२९९॥॥:शापाचा १ 


ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a2650d7875d0f90d05efaca1d6d8e5579d94 


G A N > AT 5 1cdeeOcbfbe7bc566e58ec0599, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=5504482FF671AF189301ED9C8711BFO 
96FE9D3CCCCFB4F2D5B65BB9DC6887F4F, 
A N D A | KA R cn=NANDKUMAR GANPAT ANDALKAR 
Date: 2022.11.25 18:31:07 +05'30' 
(TASHA ग. आदळकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. विवाह नोंदणी निबंधक, मुंबई. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई . 
६. अप्पर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
७. श्री. ज. जि. वळवी, उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
८. निवडनस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


